ग्रामविकास विभागातील उप सचिव 


संवर्गातील एक पद “सह सचिव” 
संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणीवाढ व 
रुपांतरित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-१०२३/प्र.क्र.२२९/आस्था-१ 
एम-८, पोटमजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग आदेश क्र. ससप-१२२२/प्र.क्र.९३/२२/का.१४, 
दि.१७.०८.२०२३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास विभाग, क्र. पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१, दि.१९.०३.२०१८ 
व दि.२४.०८.२०२२ 
शासन निर्णय - 

ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१९.०३.२०१८ व दि.२४.०२.२०२२ च्या सुधारित 
आकृतिबंधानुसार विभागात मंत्रालयीन संवर्गात “सह सचिव” यांचे एक पद व “उप सचिव* यांची ६ पदे 
मंजूर आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७ ऑगस्ट २०२३ च्या आदेशान्वये, ग्रामविकास 
विभागातील श्रीम.वर्षा मुंजाजी भरोसे, उप सचिव व श्री.काळू गोन्या वळवी, उप सचिव या दोन 
अधिकाऱ्यांना “सह सचिव” (गट-अ वेतनश्रेणी एस-२७-रु.१२३१००-२१५९००) या सवंर्गात तात्पुरती 
पदोन्नती देऊन, ग्रामविकास विभागात पदस्थापना देण्यात आळी आहे. सबब या विभागातील उप सचिव 
(एस-२५-रु.७८८००-२०९२००) संवर्गातील एक पद दि.१७.०८.२०२३ पासून तात्पुरत्या स्वरुपात “सह 
सचिव” संवर्गात श्रेणीवाढ व रुपांतरित करण्यात येत आहे. 

त्यानुसार विभागातील “सह सचिव” (गट-अ वेतनश्रेणी एस-२७-रु.१२३१००-२१५९००) 
संवर्गातील दोन पदांवर खालील अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास, रुजू करुन 


घेण्यात येत आहे. 
क्र उप सचिवांचे नाव प्रवर्ग सह सचिव पदावर रुजू दिनांक 
१5: | | श्रीम.वर्षा मुंजाजी भरोसे अ.जा. दि.२१.०८.२०२३ (म.पू) 
२. श्री.काळू गोन्या वळवी अ.ज. दि.१७.०८.२०२३ (म.पू) 


उपरोक्त श्रेणीउन्नत व रुपांतरित Hs “सह सचिव” हे पद श्रीम. वर्षा भरोसे आणि 
श्री.का.गो.वळवी या दोन्हीपैकी जो एक अधिकारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहील. 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


त्यानंतर ते पद आपोआप मूळ पदामध्ये म्हणजेच उप सचिव या पदामध्ये रुपांतरित आणि श्रेणी अवनत 
होईल. 

सदर पदावर होणारा खर्च “मागणी क्र.एल-४,३४५१,सेक्रेटरिएट-आर्थिक सेवा ०९०-सेक्रेटरिएट- 
ग्रामविकास विभाग-०१-वेतन (३४५१००८२)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक संकेताक क्रमांक २०२३०९१३१५१४४७३२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHILPA J 
PURAO 


(शिल्पा जि.पुरव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई 

६. श्रीम.वर्षा मुंभरोसे, सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

७. श्री.का.गो.वळवी, सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४ व का.क्र.१३,मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव, वित्त विभाग, का.क्र.सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/नोंदणी व भांडार शाखा/माहिती व तंत्रज्ञान शाखा), ग्रामविकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

११. सर्व अधिकारी व कर्मचारी, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

१२. ई ऑफिस कोऑर्डिनेटर, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

१३. वैयक्तिक नस्ती/निवड नस्ती/का.आस्था-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


